दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील “गट-अ ते गट-ड” या 
संवर्गातील पदांकरिता दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः व्यशिअ २०२१/प्र.क्र. ४९ /व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : १८ जून, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१. 
२) शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक १७ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आस्थापनेवरील गट-अ ते गट- ड या संवर्गातील पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करुन ४१ पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी संदर्भीय क्र.१ 
शासन निर्णयान्वये सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच शासन निर्णय दि.१७ जून, २०२१ अन्वये ३१ पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात 
आली आहेत. तथापि, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या प्रकल्प अधिकारी, वसतिगृह अधीक्षक तथा लिपिक व वरिष्ठ लिपिक तथा भांडारपाल या ३ संवर्गातील पदसुनिश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ०४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या अधिसुचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट अते गट ड 

संवर्गाकरीता समक्रमांक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील “गट-अ ते गट-ड” या संवर्गातील ४१ पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित 
करण्यात आली आहेत. तद्नंतर संदर्भीय क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील “गट-ब व गट-क” या संवर्गातील ३१ पदांकरिता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित 
करण्यात आली आहेत. आता , या शासन निर्णयान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
“गट-ब व गट-क” या संवर्गातील ३ पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२१०६१८११२२५६५९०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vinod Sheshrao Bondre 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Skill Development 


: 
VINO, SHESH LAO या य व 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4bd97b779f6f1 e9e6 149131 1a06aac663b01b00963f2e754 
c6ee2d5f7c14953d, 


B (0 n d re seriaINumber=c3 1 3a8b86d67716d182c41d1e22f57d99cBee5f4654 
a216d8fe23bSad24ed271, cn=Vinod Sheshrao Bondre 


Date: 2021.06.18 11:29:27 +05'30' 


(विनोद शो.बोंदरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः ARI २०२१/प्र.क्र. ४९/व्यशि-१ 


८. सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. आयुक्त, अपंग कल्याण, विशेष सहाय्य विभाग, पुणे 
११. उपसचिव, व्यवसाय शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः ARI २०२१/प्र.क्र. ४९/व्यशि-१ 


प्रपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र.व्यशिअ २०२१/प्र.क्र.४९/व्यशि-१ दि.२२/२/२०२१ नुसार दिव्यांगाकरिता पदे सुनिश्चित करण्यात आलेले संवर्गातील पदनाम भिन्न असले तरी पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
सारख्या असल्यामुळे शासन निर्णयातील पदांना लागू केलेले दिव्यांगाकरिता आरक्षण खालील दर्शविलेल्या पदांना लागू करण्याबाबत. 


अ. क्र. पदाचे नाव  । शारीरीक | अपंग आरक्षण कामाचे स्वरुप कार्यस्थिती/शेरा दि.२२/२/२०२१ रोजीच्या शासन 
योग्यता निर्णयाप्रमाणे दिव्यांगाचे लागू 
करावयाचे आरक्षण त्या पदाचे नाव 
१ २ 3 8 4 द 9 
गट-ब 
१ प्रकल्प 5, ST, | a) B, LV | They identify training needs, plan, | The work is performed mostly inside. | प्रकल्प अधिकारी पदाची कतंव्ये व 
अधिकारी BN, MF, | b) D, HH | formulate and execute institutional | The work place inside is well lighted | जबाबदाऱया, कामाचे स्वरुप 
RW, c) OA, OL, BL, | and or on the jobs in service training | The work in general organizations विचारात घेऊन दिव्यांग आरक्षण 
SE, H, | CP, LC, Dw, | programmes within the frame work | does not involve any _ hazards. प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 
C AAV of policies of the | Incumbents to be considered with 


d) SLD, Mi 
8 MD 
involving (a) to 
(d) above 


organizations/Department Aimed at 
improving personnel efficiency and 
Advise 
development of syllabi programmes, 
/aids Study 
procedures, instruments 


out-put and assist in 


training materials 
policies, 
related documents. 


and other 


Prepare notes, 
field 
draft 


Suggest 


comments, 
concerning problems to 
modify/ Operational 
instructions. suitable 


speaker/trainers for specific area of 


appropriate software and_ other 
appliances support. Appropriate aids 
& appliances to be used as per 


needs. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः ARI २०२१/प्र.क्र. ४९/व्यशि-१ 


training, advice on appropriate 
training activity, assist evaluation of 
trainees, as also training 
programme. May correspond with 
concerned agencies, offices, 
organizations, .May maintain related 
statistics, conduct written/ practical 


tests and prepare reports thereon. 


गट-क 
२ वसतिगृह अधीक्षक | ST, W, | a) LV | They formulate and execute policies, | The work is performed mostly inside वसतीगृह अधिक्षक तथा लिपिक 
तथा लिपिक BN, MF | b) HH | relating to recruitment, training, | and sometimes outside. The work पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 
०0 OA,BA, OL, | review of terms कोल conditions, | place is lighted. The worker usually कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन 
BL, CP, LC, | implementation of statutory and | works alone. It does not involve any दिव्यांग आरक्षण प्रस्तावित करण्यात 
Dw, AAV | other welfare scheme and effective | hazards. The Incumbent should be | आले आहे. 
d) SLD, MI | utilization in hostels. Advice and | onsidered with appropriate aids & 
e) MD | assist in | appliances support as per needs. 
Involving (a) to | development of managerial power, 
(d) above supervise administration of welfare 
programmes, remuneration, 
discipline etc. Investigate into 
specific problems of indiscipline and 
inefficiency to evolve and suggest 
ameliorative measures to 
management. 
3 वरिष्ठ लिपिक ST, W, | a) LV | They formulate and execute policies, | The work is performed mostly inside वसतीगृह अधिक्षक तथा लिपिक 
तथा भांडारपाल BN, MF | b) HH | relating to recruitment, training, | and sometimes outside. The work पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 


c) OA,BA, OL, 


review of terms and _ conditions, 


place is lighted. The worker usually 


कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः ARI २०२१/प्र.क्र. ४९/व्यशि-१ 


BL, CP, LC, 
Dw, AAV 
d) SLD, Mi 
8 MD 
Involving (a) to 
(d) above 


implementation of statutory and 
other welfare scheme and effective 
utilization in hostels. Advice and 
assist in 
development of managerial power, 
supervise administration of welfare 
programmes, remuneration, 


discipline etc. Investigate into 
specific problems of indiscipline and 
inefficiency to evolve and suggest 
ameliorative measures to 


management. 


works alone. It does not involve any 
hazards. The Incumbent should be 
onsidered with appropriate aids & 
appliances support as per needs. 


दिव्यांग आरक्षण प्रस्तावित करण्यात 
आले आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


